सन 2029-22 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
महिला आयोगास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रामआ-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०९ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिल, २०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वेतनेतर बाबींवरील खर्चासाठी विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) 
मधील लेखाशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण ₹११२.१६ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी बारा 
लक्ष सोळा हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 

अर्थसंकल्पीय । प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 

(१) (२) (३) (४) 
| मागणी क्रमांक एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण, 
(११) महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोगाला अनुदान, 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला 
अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ५६०.८३ ११२.१६ 


अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 


२. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिळा व बाल विकास 
अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई व आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः रामआ-२०२१/प्र.क्र.३७/का-१०. 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४९/२०२१/व्यय-६, दि.३०.६.२०२१ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७०९१५२१०४५१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM 
JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई-५१ 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


